शासकीय तंत्रनिकेतन, मिरज, सांगली येथे 
अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या 
विद्यार्थीनीच्या वसतिगृहास फर्निचर खरेदी व 
संरक्षक भिंत बांधकामाकरीता येणा-या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: वसगृ-२०१४/प्र.क्र.११०/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ६ मे, 2022 


वाचा - 


१) अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मौआम-२००९/प्र.क्र.१५/का.८, 
दि.०२ मार्च, २०१०, 
२) अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: वसगृ-२०११/प्र.क्र.१३०/का.८, 
दि.२० डिसेंबर, २०११, 
3) अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :वसगृ-२०१४/प्र.क्र.११०/का-८, 
दि.२ जून, २०१५ 
४ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), 
दि.२० सप्टेंबर, २०१९, 
५) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दि.२५ सप्टेंबर, २०१९, 
६) जिल्हाधिकारी, सांगली यांचे पत्र क्र. नियोजन/का-१४(६)/अ.मु.व./२५७/२०२२, दि.१४/२/२०२२ 


प्रस्तावना - 

अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये 
वसतिगृहे बांधण्याबाबत तसेच विद्यापीठाच्या / शासकीय तंत्रनिकेतने / शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था यांच्या आवारात वसतिगृहे बांधण्याबाबत संदर्भ क्र.(१) व (२) येथील शासन निर्णयांन्वये निर्णय 
घेण्यात आला आहे. त्यानुसार शासकीय तंत्रनिकेतन, मिरज, सांगली यांचे आवारात अल्पसंख्याक 
समाजातील उच्च शिक्षण घेणा-या विद्यार्थिनींकरीता १०० प्रवेश क्षमतेचे वसतिगृह बांधकामासाठी 
येणा-या रु. ४,९२,९०,६३२/-(अक्षरी रुपये चार कोटी ब्याण्णव लाख नव्वद हजार Vert बत्तीस 
फक्‍त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास संदर्भ क्र. 3 च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आली आहे. वसतिगृहाच्या बांधकामासाठी मंजूर झालेला रु.४,९२,९०,६३२/- इतका निधी 
टप्याटप्याने वितरीत करण्यात आलेला आहे. संदर्भ क्र. ६ येथील पत्रान्वये जिल्हाधिकारी, सांगली 


शासन निर्णय क्रमांकः वसगृ-२०१४/प्र.क्र.११०/का.८ 


यांनी केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने वसतिगृहाच्या फर्निचर खरेदी व संरक्षक भिंत बांधकामाकरीता 
रु. ९६,६६,३९१/- एवढया रकमेच्या अंदाजपत्रकास तसेच वसतिगृहाच्या बांधकामासाठीच्या 
निविदेतील बचत रु.४९,८३,०००/- मधून फर्निचर खरेदी व संरक्षक भिंत बांधकामाकरीता खर्च 
करण्यास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

जिल्हाधिकारी, सांगली यांनी संदर्भ क्र.६ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या शासकीय तंत्रनिकेतन, 
मिरज, सांगली येथील अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणा-या विद्यार्थिनींकरीता १०० प्रवेश 
क्षमतेच्या वसतिगृहास फर्निचर व संरक्षक भिंत बांधकामाकरीता रु.९६,६६,३९१/- एवढया रकमेच्या 
अंदाजपत्रकास तसेच वसतिगृहाच्या बांधकामासाठीच्या निविदेतील बचत रु.४९,८३,०००/- मधून 
वसतिगृहाच्या फर्निचर खरेदी व संरक्षक भिंत बांधकामाकरीता खर्च करण्यास याव्दारे पुढील 
अटींच्या अधिनतेने प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


१. शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. ARTA २०१७/प्र.क्र. २०४/उद्योग-४, 
दि. १ डिसेंबर २०१६ मध्ये नमूद अटी व शर्तीनुसार फर्निचर खरेदी करावे. 

२. वसतिगृहाच्या संरक्षक भिंतीचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेमार्फत करुन घ्यावे. 

३. शासनाने मंजूर केलेल्या आराखडयानुसार वसतिगृहाचे संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करण्यात यावे. 

४. अंदाजपत्रकापेक्षा कमी खर्चात काम पूर्ण झाल्यास, उर्वरीत निधी शासनास परत करण्यात यावा. 

५. वसतिगृहामध्ये अपंगांना सोयी-सुविधेच्या अनुषंगाने फर्निचर खरेदीस प्राधान्य द्यावे. 

६. फर्निचर खरेदी करुन वसतिगृह वास्तव्याकरिता सुसज्ज झाल्यानंतर मुलींना प्रवेश देऊन त्याचा 
प्रगती अहवाल जिल्हाधिकारी, सांगली व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मिरज 
यांनी शासनास सादर करावा. 


२. वसतिगृहास फर्निचर व संरक्षक भिंत बांधकामासाठीच्या अंदाजपत्रकाचा सर्वसाधारण गोषवारा 
पुढीलप्रमाणे आहे :- 


Sr. Particulars of Scope Unit Rate Norms |Cost Rs 
No. Rs.per 
(sqmt/meter/lumps त गं 
um etc.) omponent |Total 
wise 


(A) ESSENTIAL ITEMS (Components) 


1) 8) Building proper (Built up area sqm) 


Furniture 39,10,647.00; 1828.66) 39,10,647.00 


Total (a) B.U.A. Sub Total (a) |39,10,647.00 


Sub-Total A |39,10,647.00 


पृष्ठ ४ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः वसगृ-२०१४/प्र.क्र.११०/का.८ 


(B) MISCELLANEOUS ITEMS 
(1) Compound wall, gate |(Rmt) ,Watchman 525+70 |41,91,571.00 
cabin, Royalty and Lab 
Sub Total B | 41,91,571.00 
(C) OPTIONAL ITEMS 
Project Cost (P) = (A+B+C) 81,02,218.00 
(D) PROVISIONS 
1) 4% Contingencies on (a) 3,24,089.00 
2) Insurance 0.5% on (P) 40,511.00 
3) GST 12% for compound+watchaman 4,95,657.00 
cabin 
4) GST 18% for furniture 7,03,916.00 
Sub Total D 15,64,173 
Total Cost of Project (TPC) (A+B+C+D) 96,66,391.00 


३. यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक झेडई-१, 2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ 
समाजकल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०८) शहरातील अल्पसंख्यांक 
समाजातील वसतिगृहाकरिता सहायक अनुदान (२२३५ ए १४२), ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा. 
४. निधीवितरणाबाबतचे आदेशा स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील. 
५. हा शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- पहिला, उप विभाग- पाच, 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदाखालील प्रदान करण्यात आलेल्या 
वित्तीय अधिकारांमधील परिच्छेद क्र. १३४(१), १३४(२) आणि १३४ (३) खाली प्रशासनिक विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दि.२५ सप्टेंबर, 
२०१९ च्या शासन परिपत्रकातील तरतूदीच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६१७१५३४०६९६१४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशा नुसार व नावाने. 
ASHARANI : 7 
UTTAM PATIL फा ममा 
(आ.उ.पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
ENT DEPARTMENT, 


प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वसगृ-२०१४/प्र.क्र.११०/का.८ 


२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा व परीक्षा), मुंबई/नागपूर, 
३. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

४. सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
५. जिल्हाधिकारी, सांगळी 

६. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई, 

७. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापुर 

८. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मिरज 

९. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, मिरज, सांगली 

१०.वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प-१४, व्यय-१), मंत्राळय, मुंबई 
११.नियोजन विभाग (कार्या. १४७५) 

१२.अवर सचिव, कार्यासन ७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३.निवड नस्ती (का-८). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


